मौजा मासोद, ता. चांदुरबाजार, जि. अमरावती 
येथील प्रक्षेत्रावजी तालुका बिज गुणन केंद्र, 
चांदुरबाजार, ता.चांदुरबाजार, जि.अमरावती 
येथील प्रक्षेत्रावर “सिट्रस इस्टेट” ची स्थापना 
करणेबाबत.. 


महाराष्ट्र शासन 
कृषी waa, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग, 
शासन निर्णय क्रमांक : संकीर्ण-२०१९/प्र.क्र.११५/९-ओ 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक 
मंत्रालय विस्तार, मुंबई ४०० ०३२ 
दिनांक :- २६ ऑक्टोबर, २०२३ 


संदर्भ:-१) कृषि व पदुम विभाग शासन निर्णय क्र.संकीर्ण-२०२१/प्र.क्र.११५/९-अ, 
दिनांक १८.०७.२०२३, 
२) कृषि व पदुम विभाग शासन निर्णय क्र.ताबिके-२०२३/प्र.क्र.१४६/१३-अ, 
दिनांक १३.१०.२०२३, 
३) कृषि सहसंचालक फलोत्पादन, कृषि आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, 
पुणे यांचे पत्र क्र.फलो-२/सि.इस्टे/जागा बदल/३०३१४/२०२२, 
दिनांक 94.08.2023. 


प्रस्तावना :- 

मौजा मासोद, ता. चांदुरबाजार, जि. अमरावती येथील ई-क्लास गट क्र.२१७ मधील 
१०.८१ हे. आर जमिनीवर लिंबुवर्गीय पिकांसाठी “Riga इस्टेट” स्थापन करण्यास संदर्भ क्र.१ 
च्या शासन निर्णयान्वये मान्यता देण्यात आळी आहे. तसेच तालुका बीज गुणन केंद्र, 
चांदुरबाजार, ता.चादुरबाजार, जि.अमरावती येथील प्रक्षेत्र शासकीय फळरोपवाटीकेत 
रुपांतरीत करण्यास उपरोक्त संदर्भ क्र.२ च्या शासन निर्णयान्वये मान्यता देण्यात आळी आहे. 
संदर्भ क्र.३ च्या पत्रान्वये प्राप्त प्रस्तावानुसार मौजा मासोद येथील जमीन डोंगर माथ्याची उंच 
सखल असून सदर जमिनीवर मोठया प्रमाणात काटेरी झाडे झुडपे वाढलेली आहेत. Rea 
इस्टेट करीता मंजूर निधीपैकी जास्तीत जास्त निधी सदर जमीन मातृवृक्ष लागवडीयोग्य 
करणेसाठी खर्च होईल. तसेच सदर ठिकाणी कोणत्याही पायाभूत सुविधा तसेच पर्याप्त सिंचन 
सुविधा अस्तित्वात नाहीत. त्यामुळे मासोद येथील जमीन मातृवृक्ष ळागवडीकरीता योग्य 
नसल्यामुळे सदर प्रक्षेत्राऐवजी तालुका बिज गुणन केंद्र, चांदुरबाजार, अमरावती येथे संदर्भ क्र.२ 
च्या शासन निर्णयान्वये रुपांतरीत केलेल्या शासकीय फळरोपवाटिकेच्या प्रक्षेत्रावर लिंबुवर्गीय 
पिकांसाठी Ries इस्टेट स्थापित करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. त्यास अनुसरुन 
शासन पुढीलप्रमाणे निर्णय घेत आहे. 


शासन निर्णय :- 

मौजा मासोद, ता. चांदुरबाजार, जि. अमरावती येथिल प्रक्षेत्राएबजी तालुका बिज गुणन 
केंद्र, चांदुरबाजार, ता.चांदुरबाजार, जि.अमरावती येथे संदर्भ क्र.२ च्या शासन निर्णयान्वये 
रुपांतरीत केलेल्या शासकीय फळरोपवाटिकेच्या प्रक्षेत्रावर लिंबुवर्गीय पिकांसाठी सिट्र्स इस्टेट 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण-२०१९/प्र.क्र.११५/९-ओ 


स्थापित करण्यास मान्यता देण्यात येत आहे. सदर सिट्र्स इस्टेट साठी उपरोक्त संदर्भ क्र.१ 
येथील दिनांक १८.०७.२०२३ च्या शासन निर्णयामधील इतर सर्व तरतूदी लागू राहतील. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या ७५"/""/.॥0॥9590॥9.9०५९.॥ या 
संकेतस्थळावर उपलब्ध करुन देण्यात आला असून त्याचा संगणक सांकेतांक 
२०२३१०२६१७५२०४६४०१ असा आहे. हा शासन निर्णय डिजिटल स्वाक्षरीने सांक्षाकित करुन 
काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by HEMANT GORAKHNATH MHAPANKAI 


R 
DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=AGRICULTURE AND 
HEMANT GORAKHNATH er oeracamens 


2.5.4.20=1775f5c28a439e88c4c1 Sab3f88d6a6beb26ad2675a8c7a7ff397b 


MHAPANKAR sone ef se een ars 
(हे. गो. म्हापणकर) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 
१) मा. राज्यपाल, महाराष्ट्र राज्य, राजभवन, मुंबई, 


) 

) मा. मंत्री (फलोत्पादन), मंत्रालय, मुंबई -32, 

) मा.विधानपरिषद/विधानसभा सदस्य, विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई, 
) अपर मुख्य सचिव (कृषि), कृषि व पदुम विभाग, मंत्रालय, मुंबई -३२ 

) अपर मुख्य सचिव (वित्त), वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई - ३२, 
) 

) 

) 

) 


प्रधान सचिव (नियोजन), नियोजन विभाग, मंत्राळय, मुंबई - 32, 
आयुक्‍त (कृषी), कृषी आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य,पुणे, 
संचालक (फलोत्पादन), कृषी आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य,पुणे, 
९) कृषि सहसंचालक (फलोत्पादन), कृषि आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे, 
१०)विभागीय कृषी सहसंचालक, अमरावती, 
११) जिल्हा अधिक्षक कृषी अधिकारी, अमरावती, 
१२) सहाय्यक संचालक (लेखा) कृषि आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे, 
93) महालेखापाल-१/२ (लेखा व अनुज्ञेयता ) (लेखा परीक्षा ) मुंबई /नागपूर, 
) 
) 
) 
) 


१४ संचालक लेखा व कोषागार अधिकारी, मुंबई (२ प्रती), 

१५) जिल्हा कोषागार अधिकारी, अमरावती, 

१६) कक्ष अधिकारी (१३ अ), कृषि व पदुम विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 
१७) निवड नस्ती. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


